बंद्यांना अभिवचन (parole) ब संचित (furlough) रजा 
मंजूर करणा-या सक्षम प्राधिका-यांमध्ये या रजांबाबत 
समन्वय राखण्यासंबंधो.................. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, मंत्रालय 
परिपत्रक क्रमांक सीओटी ०९१२/ प्र.क्र. ६६४/१२/तुरुंग-३ 
३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई ४०० ००५. 
दिनांक -- ३१ डिसेंबर, २०१२. 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र प्रिझन्स (बॉम्बे फर्ला अँन्ड पॅरोल) नियम, १९५९ मधील तरतूदीनुसार बंद्यांच्या संचित 
(furlough) रजेसंबंधी कारागृह उपमहानिरीक्षक आणि अभिवचन (parole) रजेसंबंधी संबंधित विभागीय आयुक्‍त 
सक्षम प्राधिकारी आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी रिट याचिका क्र 
२९९२/२०१२, नागेश चनविरगोंडा पाटील विरुध्द महाराष्ट्र शासन मध्ये मा. उच्च न्यायालयात दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२०१२ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये संचित आणि अभिवचन रजा मंजूर करणा-या सक्षम प्राधिका-यांमध्ये 
समन्वयाचा अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यास्तब वरील दोन्ही रजांसंदर्भात समन्वय 
राखण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


२ उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अभिवचन व संचित रजा मंजूर करणा-या सक्षम 
प्राधिका-यांमध्ये कशा प्रकारे समन्वय साधता येईल, यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी सर्व संबंधितांची सरकारी THT 
उच्च न्यायालय, अपिलेट साईड, मुंबई यांचेकडे दिनांक २७.११.२०१२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली 
होती. 


et सदर बेठकोमध्ये झालेल्या चर्चेस अनुलक्षून, बंद्यांच्या अभिवचन/ संचित रेजेसंबंधी संबंधीत 
कारागृह अधीक्षकांना समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. कारागृह अधीक्षकांनी बंद्यांच्या 
अभिवचन/ संचित रजेचे प्रस्ताव संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करतांना त्यामध्ये प्रस्तुत बंद्याचा त्यापूर्वीचा 
अभिवचन/ संचित रजेचा अर्ज प्रलंबित असल्यास, तसे अचुकपणे नमूद करावे. त्याचप्रमाणे रजा मंजूरीचे आदेश 
प्रापत झाल्यानंतर अन्य प्रकारच्या रजेचा अर्ज प्रलंबित असल्यास मंजूर रजेसंबंधी संबंधित सक्षम प्राधिका-याला 
तात्काळ अवगत करावे. 

>: हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संगणक संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. 2093 ०9०८१9५ ५६ Z45YR5 असा आहे. 


“महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


af |. aw | = 


(भै. भा. UG) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सर्व विभागीय आयुक्त. 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

सर्व कारागृह उपमहानिरिक्षक, 

सर्व जिल्हा, मध्यवर्ती आणि खुले कारागृह अधिक्षक, 

निवडनस्ती तुरुंग-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


